महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१६/प्र.क्र.१९२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ :- १) शासन Brea क्र.प्रतिनि-२०१६/प्र.क्र.१९२/१६/चौदा, दि.२८.१२.२०१६ 
2) शासन आदेशा क्र.प्रतिनि-२०१६/प्र.क्र.१९२/१६/चौदा, दि.१०.०१.२०१८ 
3) शासन आदेशा क्र.ससप-१११७/प्र.क्र.१२४/का.१४, दि.२८.०८.२०१८ 


आदेशा 
श्री.मा.ना.काळे, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेझान्वये 
गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामध्ये महाव्यवस्थापक 
(क.व औ.सं.) या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये 
श्री.मा.ना.काळे, उप सचिव यांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामध्ये महाव्यवस्थापक (क.व औ.सं 
या पदावरील प्रतिनियिक्‍तीस दि.२७.१२.२०१८ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली होती. तद्नंतर 
श्री.मा.ना.काळे, उप सचिव यांना संदर्भ क्र.३ येथील शासन आदेशान्वये सह सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात येऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामधील महाव्यवस्थापक (क.व औ.सं 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. श्री.मा.ना.काळे, सह सचिव यांच्या प्रपत्र बढतीची 
मुदत दि.२८.०२.२०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. 
२. आता, या आदेशान्वये श्री.मा.ना.काळे, सह सचिव यांच्या गृह (परिवहन) विभागाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामध्ये महाव्यवस्थापक (क.व औ.सं.) या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीस दि.२८.०२.२०१९ पुढे म्हणजेच दि.३१.०५.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२२११६२६०८०९०७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Gajanan Bhimrao = 
Gurav = ताकाला 


ती मि गरव 05'30! 


(ग.भ.गुरव) वो 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao G 
hi htt Ge | Administrati 


प्रत, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स. 

अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, गृह (परिवहन) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मर्यादित, मुंबई 

सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/ गृह (परिवहन)विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्री.मा.ना.काळे, महाव्यवस्थापक (क.व SN), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 

८) निवड नस्ती कार्या.१४ 


AN AD 


c 6c 
— 
She 2S SS S&S 


